भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व समाज 
मंदिरांच्या/ ग्राम पंचायतींच्या ग्रंथालयासाठी 
पुस्तक खरेदी बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन, क्रमांक: सावियो-२०२२/प्र.क्र. Wo /अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ जून, २०२२. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय क्र.दिवसू-२०१५/ प्र.क्र.३४७/ अजाक दि. ९.३.२०११ 
२. शासन ज्ञापन क्र. सावियो-२०२२/प्र.क्र.9०/ अजाक दि.३१.३.२०२२ 


ज्ञापन: 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, राज्यातील अनुसूचित 
जाती व नवबौद्धांसाठी स्वयंपुर्ततेबरोबरच स्वयंप्रत होण्यासाठी शासनाच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत पुस्तक खरेदीच्या प्रस्तावास प्रतिजिल्हा एक कोटी याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी 
३६.०० कोटी (रुपये छत्तीस कोटी Hae) याप्रमाणात संदर्भाधिन शासन ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात आली. 
२. सद्यस्थितीमध्ये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये १८.०० कोटी (रुपये अठरा कोटी फक्त) खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर निधी फक्त २१ जिल्ह्यांनी रक्‍कम रुपये १०.५० कोटी आहरीत केला 
आहे व १५ जिल्ह्यांनी निधी आहरीत केलेला नाही. त्यामुळे उर्वरित रक्‍कम रुपये २५.५० कोटी इतका निधी 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत पुस्तक खरेदीच्या योजनेसाठी सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व 
आहरण व सनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२२-२३या वर्षात 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


मागणी क्रमांक एन-३ 

मुख्य SAN २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 
कल्याण 

०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 

(०४ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७, लहान बांधकामे 

२२२५०८५ 


५. उपरोक्त योजनेंतर्गत मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांना 
तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच, वित्तीय 
नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. Wo /अजाक 


शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहिल. तसेच, सदर योजनेची अंमलबजावणी व प्रशासकीय 
मान्यता आयुक्‍त, समाज कल्याण यांच्या स्तरावरुन करण्यात यावी. 

६. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७२२१६४२५३५३२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND. 
A S H W | N | B H | M RA O ‘SPECIAL ASSITANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.3 1b627b32301 94fa84bd0eSb4eb590e8 1 c2c1 Sce998ba 1 9F4825b4 
ac3e e, 
pseudonym=E4B65E741A4E068C8794948A6098246DB7DA095A, 
YA M G A R serialNumber=1£31 BE6F920A3D606925AB728A537257F35F 1 FOBE19B929 


C1BODDCBA1E89366B, cn=ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
Date: 2022.07.22 16:46:06 +05'30' 


(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उपमुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अप्पर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. आयुकत, समाज कल्याण,महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१६. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 
१७. सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, 
१८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९. कोषागार अधिकारी, पुणे, 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
२१. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवड नस्ती /अजाक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


